मुंबई येथे स्थापन करण्यात आलेल्या 
क्वेस्ट या कार्यालयाच्या खर्चासाठी 
असलेल्या बँक खात्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : आविवि-२०२०/प्र.क्र.१३८/का.०५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :-११ फेब्रुवारी,२०२१ 


संदर्भ:- आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.आसंप्र-३४१९/प्र.क्र.११६/का-०५, 
दि.१३/०९/२०१९ 
शासन शुद्धिपत्रक :- 


आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे अंतर्गत फोर्ट,मुंबई येथे स्थापन केलेल्या क्वेस्ट 
कार्यालयाच्या खर्चासाठी असलेल्या बँक खात्याच्या स्वाक्षरीचे अधिकार संदर्भाधिन शासन 
निर्णयान्वये खाळील ३ अधिका-यांपैकी कोणत्याही २ अधिका-यांना देण्यात आलेले आहेत. 


१. आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
२. उपसचिव (का.०५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. कार्यकारी संचालक, क्वेस्ट, मुंबई. 


क्वेस्ट कार्यालयाच्या खर्चासाठी असलेल्या बँक खात्याच्या स्वाक्षरीचे अधिकार उपरोक्त 
अधिका-यांऐवजी सदर झासनशुद्धिपत्रकान्वये खालील ३ अधिका-यांपैकी कोणत्याही २ 
अधिका-यांना राहतील. 


१. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (का-१९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (का-०५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. कार्यकारी संचालक, क्वेस्ट, मुंबई. 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील इतर बाबी या पुर्ववत राहतील. सदर शासन शुद्धिपत्रक 
महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५१//.808$॥॥8.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२१०२१६१४४००८७३२४ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhok 
=Governm 


La 9. mM | ka al t oe c=IN, o: पल कमस ounTribal Development 
Gopalrao Dhoke = 


)32, st=Maharashtra, 
b65438c7a03791 7ccf1f24d8ca684b65640df637 
e 
‘Sbddécf4, 
Date: 2021.02.16 14:44:52 +05'30' 


(ल.गो.ढोके) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


7 1 4bbcd4d43c6782884c7e7a2091f9f1 edc1d97ebb5 
n=Laxmikant Gopalrao Dhoke 


प्रति, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः आविवि-२०२०/प्र.क्र.१३८/का.०५ 


४. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

६. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त महामंडळ, नाशिक. 
९. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 

१०.सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती. 
११.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१२.कार्यकारी संचालक,क्वेस्ट कार्यालय,फोर्ट,मुंबई. 

१३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१५.मुख्य व्यवस्थापक,आयसीआयसीआय fe, Fas. 

१६.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७.निवड नस्ती (का.०५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


